जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- ०७ ऑगस्ट, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/५६७, दि.०७/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sula करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, जालना यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेऊन जालना जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 

सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 
हि प्रजिमा ३२ भांबेरी दहयाळा | इतर जिल्हा | (०/००ते १८/००) १८.०० प्रमुख 
चुरमापुरी महाकाळा पाथरवाला | मार्ग १६९ ।१८.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
(बु.) ते राज्यमार्ग २६ वरील रस्ता. मार्ग-५२ 
२. प्र.रा.मा.१३ वडीगोद्री तांडा । इतर जिल्हा | (०/००ते 92/00) १२.०० प्रमुख 
राज्यमार्ग २६ घुंगर्डे हादगांव । मार्ग ४३ १२.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 


३. प्रजिमा २२ कोळीसिरसगांव | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/५००) | २३.५०० प्रमुख 
बारसवाडा धाकलगांव | मार्ग १६८ ।१४.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
प्र.रा.मा.१३ पिठोरी सिरसगांव | ग्रामीण (०/०० ते ५/००) मार्ग-५४ 
वाडीकाल्या रूई रस्ता. मार्ग ६३ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग१११ ।४.०० कि.मी. 

४. ।राज्यमार्ग ६१ते चिचखेड ।इतर जिल्हा | (0/00 ते ३२/०० ३२.०० प्रमुख 
बनटाकळी झिरपी कौडगाव ।मार्ग१८० | 32.00 कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
दहिगव्हाण खु .बनगाव सिध्देश्वर मार्ग-५५ 
पिंपळगाव खापर देवहीवरा 
एकलहेरा रा.मा.२२३ 
भनंगजळगाव रा.मा.२६ साडेगाव 
रस्ता. 

षु. घनसांगवी तालुका सरहद्द । ग्रामीण (०/०० ते ४/००) ३३.५०० प्रमुख 
आंतरवाला बु. पांगरा पांगरा तांडा । मार्ग २३ ४.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
areas गडमंदिर राजेगाव | ग्रामीण (०/०० ते २/५००) मार्ग-५६ 
बोलेगाव दर्गा शरीफ ते राज्यमार्ग | मार्ग ३७ २.५०० कि.मी. 

२२४ पराडा रस्ता. CL Les 
मार्ग १०२ १८.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/५००) 
मार्ग ३५ ८.५०० कि.मी. 

६. । भोगगाव प्रजिमा २३ अंतरवाली | ग्रामीण  । (०/०० ते १/००) ४६.०० 
टेंभी प्रजिमा ४६ पाडळी (बु.) | मार्ग ७६ १.०० कि.मी. कि.मी. 
पिंपरखेड (बु) खडका रा.मा.२२३ 
बोडखा (बु.) मांदळा घनसावंगी इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/००) प्रमुख 
राजेगाव राजेगाव रा.मा.२२४ | मार्ग १४८ ।७.०० कि.मी. जिल्हा 
NPIS करडगाव वाडी करडगाव मार्ग-५७ 
चित्रवडगाव चित्रवडगाववाडी | Sax जिल्हा | (०/०० ते 4/400) 
रंजनिवाडी रस्ता. मार्ग १४२ ।५.५००कि.मी. 

इतर जिल्हा । (३/०० ते १२/५००) 
मार्ग ४६ ९.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १/००) 
मार्ग ८९ १.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग १२३ ४.०० कि.मी. 
प्रजिमा ४५ । ३.०० कि.मी.लांबी 
ओव्हरलॅप आहे. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/००) 
मार्ग ५५ १४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते १/००) 
मार्ग १०६ १.०० कि.मी. 


ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग २७ ३.०० कि.मी. 


एकूण १६५.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जालना जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०४८.४००-- 
१६५.००) म्हणजेच १२१३.४ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३९.५ 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१८९६.३-१३९.५) म्हणजेच १७५६.८ कि.मी. इतकी तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३२२०.८०-२५.५) 
म्हणजेच ३१९५.३ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२००८०७१३३९१५०११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant Cet ditto 


hy 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 


Vinayakrao Patil पकडा 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५४/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, जालना. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर/जालना. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


